सन २०२२-२३ मध्ये कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (RFA 
Pulses सह) अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा एकूण ₹ ५०८.५३२ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अे, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त मंत्राल,भारत सरकार यांचे ज्ञापन H.F.NO.1(13)/PFMS/FCD/2020, DT: 23/03/2021 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.साविव्य-२०२१/प्र.क्र.४२/२ओ, दि.०२/०८/२०२१ 
५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
६. केंद्र शासनाचे पत्र WH. File NO2-17/2022-NFSM(E-111379)DT.29/04/2022 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुह-२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ, दि.१२/०५/२०२२ 
८. केंद्र शासनाचे पत्र File No.20-27/2017-NFSM (CA-V), DT.21/07/2022 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र विप्र१/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२३/प्र.क्र.०७/२७६७७/२२, 
दि.१०/०८/२०२२ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses सह) 


रु.२२८५४.४९२ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणात) केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाकित दि.२९/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास संदर्भाकित 
दि.१२/०५/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (Tria 
Pulses सह) पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिऊड्याचा ₹ 382¢.90 लाख निधी दि.२१/०७/२०२२ रोजी 
पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता 
या अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA Pulses सह) प्राप्त झालेला केंद्र हिळ्याचा ₹ 304.92 लाख व 
राज्य RATA ₹ २०३.४१२ लाख असा एकूण ₹ ५०८.५३२ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२२-२३ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
(TRFA Pulses सह) अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य AAMT एकूण ₹ ५०८.५३२ लाख 
(रुपये पाच कोटी आठ लाख त्रेपन्न हजार दोनशे फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९२/४ओ 


पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर 
निधीपैकी केंद्र व राज्य हिऊ्याचा वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग काजा 
क्र _अन्नधान्य = एकूण वितरीत 
: | अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 8 
१ भात ५.७० ३.८० ९.५० 
२ गहू २.०९ १.३९३ ३.४८३ 
३ | कडधान्य १३९.३२ ९२.८८ २३२.२० 
४ | भरडधान्य (मका) ६.५३ ४.३५३ १०.८८३ 
५ | पौष्टिक तृणधान्य १३७.८१ ९१.८७३ २२९.६८३ 
६ | भात पड क्षेत्रावर कडधान्य १३.६७ ९.११३ २२.७८३ 
उत्पादन (TRFA Pulses) 

एकूण ३०५.१२ २०३.४१२ ५०८.५३२ 

२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र 


हिछ्याचा ₹३०५.१२ लाख (तीन कोटी पाच लाख बारा हजार फक्त) निधी व राज्य हिछ्याचा 
₹२०३.४१२ लाख (दोन कोटी तीन लाख एकेचाळीस हजार दोनशे फक्त) फक्त निधी खालील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


| केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) 
३३, अर्थसहाय्य 


उपयोजना. 


राष्ट्रीय अन्न 


मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१- पीक संवर्धन, 

७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना. 

(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 

जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(09) (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ A4&&) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९२/४ओ 


2. 


षु न 


प्रति: 


Cc ww AD WO 


सन 2022-23 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना 
SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या 
एकूण ₹५०८.५३२ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी ?5॥/8 प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय 
वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४/०४/२०२२ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे . 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१०१२४९३५०२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 
Date: 2022.10.10 12:58:11 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९२/४ओ 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्राळय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचाळक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती-४अञ. 


-O 
eng 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


